राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-४/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- 
१. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्रिमिनल रिट ARM क्र.२११०/२०१४ वरील 
दि.१३.०८.२०१४, दि.२१.१०.२०१५, दि.२४.०२.२०१६, दि.२१.०९.२०१६ व दि.३०.११.२०१६ 


रोजीचे आदेशा. 

२. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे क्रिमीनल रिट पिटीशन क्र.५३९/१९८६ वरील दि.२४.७.२०१५ रोजीचा 
न्यायनिर्णय. 

३. सचिव, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.३७/१८, 
दि.०४.०३.२०१३. 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२१/७२७२/न्या.प्र. सीसीटीव्ही/ 


२०३/२०१४, दि.२७.०१.२०१५. 
. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दि.२३.११.२०१५. 
. शासन निर्णय, उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उदयोग- ४, 
दि.३०.१०.२०१५ व दि.०१.१२.२०१६. 
. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग क्र. मातंसं-१७१६-३६१५/ 
प्र.क्र.२८६/३९, दिनांक ०९.०८.२०१६. 
. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-१/पोल-३, दि.०६.०१.२०१७. 
. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दिनांक २६.०३.२०१८. 
qo. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा./प्रशा-५, 
दि.२८.०९.२०१८. 
११. महा-आयटी कार्पोरेडानचे पत्र H.MahalT/PRJ/038/09/209Z, दि.२४.०७.२०१९. 
१२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दिनांक १४.११.२०१९. 
१३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दिनांक ११.१२.२०१९. 
१४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-३/पोल-३, दि.१७.०१.२०२२. 
१५. मे. सुजाता कम्प्युटर्स प्रा.लि. यांची दि.२०.१०.२०२२ रोजीची देयके. 
१६. मे. प्राईसवॉटरहाऊस कूपर्स कंपनी यांचा दि.२१.१०.२०२२ रोजीचा ई-मेल. 
१७. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पोमसं/१७/६१६२/ पो.ठाणे सीसीटीव्ही प्रकल्प/२०२२, दि.०९.११.२०२२. 
१८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 


mn ८ 


ळ 


ios 


0) 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-४/पोल-३ 


प्रस्तावना :- 


मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत 
उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२७.०२.२०१८ रोजीच्या बैठकीत रु.७२.६० कोटी खर्चास मान्यता 
देण्याबाबतची शिफारस करण्यात आली होती, त्यानुषंगाने गृह विभाग शासन निर्णय दि.२६.०३.२०१८ नुसार 
रु.७२.६० कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तसेच सदर पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही 
बसविण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत करण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला 


होता. 


उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१३.११.२०१९ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भ 
क्र.१२ येथील शासन निर्णयाअन्वये राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 
येणाऱ्या रु.११० कोटी (सर्व कर व महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्या सेवाशुल्कासह) एवढया सुधारित 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधिन क्र.१३ येथे नमूद दिनांक ११.१२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम हे महाराष्ट्र माहिती 
व तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत न करता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

राज्यातील एकूण १०८९ पोलीस ठाण्यांपैकी मे. सुजाता कॅम्युटर्स प्रा.लि. यांनी ६ झोन मधील ७९२ 
पोलीस ठाण्यांपैकी ३९७ पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण केल्यामुळे संदर्भाधिन क्र.१४ 
येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील ६ झोन मधील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 
प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. सुजाता HAYS प्रा. लि. यांना रु.१७,५६,०३,६८०/- (जीएसटी सह) इतकी रक्‍कम 
अदा करण्यात आली आहे. 

मे. सुजाता कम्प्युटर्स प्रा. लि. यांनी झोन क्र.६ (पुणे) व झोन क्र.९ (नाशिक) बाबत प्रकल्पाच्या REP 
Helles तरतूदीनुसार १०% Mobilization Advance करीता अँडव्हान्स बँक गॅरेंटी सादर करणे आव्यक होते. 
परंतू पुरवठादाराने अँडव्हान्स बँक ART fest नसल्याने त्यांना १०% Mobilization Advance ची रक्‍कम 
देण्यात आली नाही. आता सदर प्रकल्पाचे उर्वरित ५०% काम झाले असल्याने पुरवठादाराने Revised 
CAPEX Cost च्या १०% Mobilization Advance म्हणून झोन क्र.६ (पुणे) साठी रु.३५,६९,६१८/- व झोन 
क्र.९ (नाशिक) साठी रु.७०,०१,८४३/- अशी एकूण रु.१,०५,७१,४६१/- इतक्या रकमेची मागणी केली आहे. 
तसेच मे. सुजाता कम्प्युटर्स प्रा. लि. यांना १०% रक्‍कम अदा करणे आवश्‍यक असल्याचे अपर पोलीस 
महासंचालक (नि. व स), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांनी संदर्भाधिन क्र.१७ येथील पत्रान्वये 
कळविले असून प्रकल्पाचे सल्लागार मे.पीडब्ल्युसी यांनी दि.२१.१०.२०२२ च्या ईमेलद्वारे दिलेल्या 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-४/पोल-३ 


अभिप्रायानुसार तसेच पोळीस महासंचालक कार्यालयाच्या स्तरावर गठीत केलेल्या समितीच्या निर्णयानुसार 
वरील रक्कम देय आहे. 

मे. सुजाता कम्प्युटर्स प्रा.लि. यांनी Phase-ll मधील झोन क्र.६ (पुणे) मधीळ ३९ पोलीस ठाणे व झोन 
क्र.९ (नाशिक) मधील ७७ पोलीस ठाणे असे एकूण ११६ पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही बसविण्याचे उर्वरित 
५०% काम केल्यामुळे सदर प्रकल्पाच्या RFP Helles तरतूदीनुसार Revised CAPEX Cost च्या १०% 
Mobilization Advance सह झोन क्र.६ (पुणे) साठी रु.२,१२,१५,६१५/- व झोन क्र.९ (नाशिक) साठी 
रु.४,०८,२०,९३६/- अशी एकूण रु.६,२०,३६,५५१/- (जीएसटी सह) इतकी रक्‍कम अदा करणेबाबत अपर 
पोलीस महासंचालक (नि. व स.) पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.१७ येथील पत्रान्वये 
विनंती केळी असून प्रकल्पाचे सल्लागार मे. पीडब्ल्युसी यांनी दि.२१.१०.२०२२ च्या ई-मेलद्वारे दिलेल्या 
अभिप्रायानुसार तसेच पोळीस महासंचालक कार्यालयाच्या स्तरावर गठीत केलेल्या समितीच्या निर्णयानुसार 
वरील रक्‍कम देय आहे. 

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. सुजाता 
कम्प्युटर्स प्रा. लि. यांनी वरीलप्रमाणे Phase-ll मधील झोन क्र.६ (पुणे) व झोन क्र.९ (नाशिक) मधील पोलीस 
ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे उर्वरित ५०% काम केल्यामुळे सदर प्रकल्पाच्या RFP मधील 
तरतूदीनुसार Revised CAPEX Cost च्या १०% Mobilization Advance सह अदा करावयाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 


प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. सुजाता कम्प्युटर्स प्रा. लि. यांनी Phase-il मधील पोळीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही 


बसविण्याचे उर्वरित 40% काम केल्यामुळे सदर प्रकल्पाच्या REP Helles तरतूदीनुसार Revised CAPEX 
Cost च्या 90% Mobilization Advance सह झोन क्र.६ (पुणे) साठी रु.२,१२,१५,६१५/- व झोन क्र.९ 


(नाशिक) साठी रु.४,०८,२०,९३६/- अशी जीएसटी सह एकूण रु.६,२०,३६,५५१/- (रुपये सहा कोटी वीस 


लाख छत्तीस हजार पाचशे एक्कावन्न फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कमेची देयके अदा करतांना आयकर व अंमळात असलेले कर वजाती करुन अदा करण्यात 
यावे. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-१०, ४०५५ - पोलीस यावरील 


भांडवली खर्च, ८०० इतर खर्च, (००) (०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) या अंतर्गत 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-४/पोल-३ 


५२-यंत्रसामग्री व साधनसामग्री” या लेखाज्ीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय 


वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 


नियंत्रण अधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याळा आहरण व संवितरण अधिकारी 


म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-२, 


दि.१८.४.२०१७ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागाला असळेलया अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाचा शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार, नियम 


पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान 


करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अनु. क्र.२७ अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला 


असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 


दि.०४.०४.२०२२ अनुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी अनिवार्य 
खर्चाकरिता निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१२१७२३०५९८२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ -- or ग आदेशानुसार = “ 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसारव नावाने. 
Digitall .d by RUPALI SANJOG KABARE 
R U PA Ll SA NJ OG DN: VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
25 9543f0d3 3deccec30f6ca54b1adc430443efec55f07e98dc17342 
37; 
seri \ABBFO2A74864A468 1399FE663D8FBDE04 
41 A596BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARE 
Date: 2022.12.12 17:27:36 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई. 
२. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/भाग-४/पोल-३ 


६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

१०. महालेखालपाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

११. अधिदान व ळेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. मे. सुजाता कम्प्युटर्स प्रा. लि., ६६/२, गुरुछाया अपार्टमेन्ट, कर्वे रोड, नल स्टॉप, 
पुणे-४११००४. 


१४. मे. प्राईसवॉटर हाऊस HIE लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०००२८. 


१५. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. सहसचिव, (पोल-१४) गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
१७. निवडनस्ती, पोल-३. 


य 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


